सन २०२३-२४ या वर्षात 
आदिवासी विकास विभागाच्या 


अनिवार्य खर्चाच्या योजनांतर्गत 
निधी वितरण. (वेतन व 
शिष्यवृत्ती) 
महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 


शासन निर्णय क्रमांक : बीयुडी-२०२३/ प्र.क्र. 09/ कार्यासन-६ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- २३ ऑगस्ट,२०२३. 


वाचा :- 
१. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र.अर्थस-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि.१२.०४.२०२३. 
२. शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग,क्र.बियुडी-२०२२/ प्र.क्र.०१/ कार्यासन-६ 
दि.०५.०४.२०२३, दि.२८.०४.२०२३, दि.०५.०६.२०२३, दि.३०.०६.२०२३, दि.१२.०७.२०२३ व 
दि.२८.०७.२०२३. 


प्रस्तावना :- 


“महाराष्ट्र विनियोजन विधेयक, २०२३” यास विधानमंडळाने मंजुरी दिलेली असुन 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांनी त्यास अधिसंमती दिलेली आहे. त्यानुषंगाने संदर्भाधीन क्र.१ येथील 
शासन परिपत्रकास अनुसरून वित्त विभागामार्फत अर्थसंकल्पीय अंदाज, वाटप आणि संनियंत्रण 
(BEAMS) वितरण प्रणालीवर अनिवार्य व कार्यक्रम खर्चातर्गत योजनांच्या बाब क्र.०१-वेतन व ३४- 
शिष्यवृत्त्या/विद्यावेतने या बाबींकरीता ४८ % मर्यादेतील निधी वितरणासाठी उपलब्ध करुन दिला 
आहे. सदंर्भाधीन क्र.२ येथील शासन निर्णयांन्वये या बाबींकरीता ४२% मर्यादेतील निधी वितरीत 
करण्यात आला आहे. आता वित्त विभागाने वितरणासाठी उपलब्ध करुन दिलेल्या निधीच्या अनुषंगाने 
आदिवासी विकास विभागाच्या अनिवार्य खर्चाच्या योजनांतर्गत उर्वरीत उपलब्ध निधी संबंधित नियंत्रक 
अधिकारी यांना वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : - 


आदिवासी विकास विभागाच्या “अनिवार्य खर्च” अंतर्गत मागणी क्र.टी-२ व टी-४ या खाली 
सोबतच्या विवरणपत्रातील रकाना क्रमांक-२ मध्ये नमूद योजनांकरीता यापूर्वी वितरीत निधी विचारात 
घेवून रकाना क्रमांक-५ प्रमाणे उर्वरीत उपलब्ध निधी संबधित नियंत्रक अधिकारी यांना वितरीत व खर्च 
करण्यास झासन मान्यता देण्यात येत आहे . 


२. सदर निधी अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात आला आहे. सदर निधी 
संबंधित आहरण व संवितरण अधिकारी यांना वितरीत करण्यात यावा. सदर निधी खर्च करतांना 
संबंधितांमार्फत राज्यशासनाची कार्य नियमावली, वित्तीय नियमावली, अर्थसंकल्पीय नियम 
पुस्तिकेमधील विहीत तरतुदी व अटी शर्तीचे पालन करण्याची दक्षता घेण्यात यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.०१/कार्यासन.६ 


३. 


सदर शासन निर्णय वित्त विभागामार्फत अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणाळीवर उपलब्ध 


करुन दिलेल्या निधी मर्यादेत व वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.१ येथील शासन परिपत्रकान्वये 
प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहे 


8. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक २०२३०८१७१७०८१३९९२४ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेझानुसार व नावाने. 
KIRAN 1. 10 ह 


2.5.4.20=68d8b 1 9f123ba59448c0926a91296205b9a87463f 
831a2beeaQbeScb381 
pseudonym=4D88F77C99929CC895AC64CF 186BB11E725 
24420), 

I Number=344DE3FF07B9439DD1 1CAF728255A5EBOA 


ODD495EF82F98993 1088637D821 1C0, KI 
KISANRAO PAWAR 


Date: 2023.08.24 10:48:40 +05'30' 


(किरण कि. पवार) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


मा.मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी ata, Aare, Fag 

अप्पर मुख्य सचिव, आदिवासी विकास विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय,मुंबई 
आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक 

आयुक्‍त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे. 

अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक / नागपूर / ठाणे / अमरावती. 
महालेखापाल (लेखापरिक्षण) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई /नागपूर. 


, सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प. 
. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 
९. 


सर्व उपसचिव / अवर सचिव / कक्ष अधिकारी, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


१०. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५ वा माळा, विधानभवन, मुंबई. 
११. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१२. निवड नस्ती (का-६) 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.०१/कार्यासन.६ 


आ.वि.वि. शासन निर्णय क्र.बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.०१/कार्यासन-६, दि.२३ ऑगस्ट,२०२३ सोबतचे विवरणपत्र 


(रू.हजारात) 

अ. योजनेचे नांव बाब/ उद्दीष्धू। सन २०२३-२४ | सदर शा.नि. नियंत्रक 

क्र क्रमांक साठीची अन्वये वितरीत | अधिकारी 

अर्थसंकल्पिय | करण्यात येत 
तरतूद असलेली तरतूद 

[ae २ ३ 1_ ४ | षु ६ 

मागणी क्रमांक-टी-२ 

२२२५-अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक यांचे कल्याण, 

०२-अनुसूचित जमातीचे कल्याण 

१ | 00) (09) आदिवासी विकास आयुक्तालय | ०१-वेतन ८०००० ४८००.०० | आयुक्‍त, 
(अनिवार्य खर्च) (लेखाशिर्ष २२२५१०२५) आदिवासी 

२ | ००) (0२ प्रादेशिक कार्यालये-जनजाती ०१-वेतन १३२८२७ ७९६९.६२। विकास, 
विकास आयुक्त.(अनिवार्य खर्च) (लेखाशिर्ष नाशिक 
2224 १०३४) 

३ | (00) (03) प्रकल्प अधिकारी (अनिवार्य Wa) | ०१-वेतन ५५६२२७ ३३३७३.६२ 
(लेखाशिर्ष २२२५१०४३) 

४ | (00) (०४) एकात्मिकृत क्षेत्र विकास ०१-वेतन ६८८८ ४१३.२८ | आयुक्त, 
कार्यक्रम (अनिवार्य खर्च) (लेखाशिर्ष आदिवासी, 
२२२५१०५२) संशोधन व 

५ | (04) (०१)- जनजाती संशोधन व प्रशिक्षण । ०१-वेतन ५२२११ ३१३२.६६ | प्रशिक्षण 
संस्था, पुणे (अनिवार्य खर्च) (लेखाशिर्ष ३४-शिष्यवृत्त्या/ १०० ६.०० | संस्था, पुणे 
२२२५ १३०१) विद्यावेतने 

एकूण ५२३११.०० ३१३८.६६ 
एकूण मागणी क्रमांक टी-२ ८२८२५३.०० ४९६९५.१८ 
मागणी क्रमांक-टी-४ 

२२५१-सचिवालयीन-सामाजिक सेवा 

६ | (००) (09) आदिवासी विकास विभाग ०१-वेतन १५४३०० ९२५८.०० | उप सचिव, 
(अनिवार्य खर्च) (लेखाशिर्ष 2249 0299) आदिवासी 

विकास 
विभाग, 
मंत्रालय, 
मुंबई 
एकूण मागणी क्रमांक टी-४ १५४३०० ९२५८.०० 
एकूण अनिवार्य खर्च ९८२५५३.०० ५८९५३.१८ 
एकूण मागणी क्र.टी-२-- टी-४ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


